ई- गव्हर्नन्स अंतर्गत सैनिक कल्याण 
विभाग, पुणे आणि जिल्हा सैनिक 
कल्याण कार्यालय/कक्ष यांचे 
डिजिटायजेशन व ऑनलाईन सर्व्हीसेस 
प्रणाली “महासैनिक मित्र” प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.८३/२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ११.१०.२०१८. 
वाचा- 
संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.११०२५/॥/॥६७०७० 59100/09890/-१/५४१, 
दिनांक १२.०२.२०१६. 


प्रस्तावना- 

सैनिक कल्याण विभागामार्फत, राज्यातील माजी सैनिक, माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नी, त्यांच्यावर 
अवलंबितांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. या करिता माजी सैनिकांचे व त्यांच्या कुटुंबियांचे 
दाखले , पुरावे व इतर कागदपत्रांची आवश्‍यकता असते. सदर कागदपत्रे जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय व 
सैनिक कल्याण विभागाला सादर करावी लागतात. राज्याच्या व केंद्र शासनाच्या ई- ऑफिस प्रणालीच्या 
धोरणांनुसार सैनिक कल्याण विभाग,पुणे यांनी ई-प्रणाळी अंतर्गत सैनिक कल्याण विभाग व राज्यातील सर्व 
जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयांचे संगणकीकरण करणे या प्रणालीद्वारे राज्यातील माजी सैनिकांच्या विधवा 
पत्नी / अवलंबितांना ऑनलाइन पध्दतीने विविध सवलतींचा लाभ घेता येईल. त्यासाठी सैनिक कल्याण विभाग, 
पुणे यांच्या अधिपत्याखालील पहिल्या टप्प्यात ५ कार्यालयांचे संगणकीकरण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


ई- गव्हर्नस अंतर्गत सैनिक कल्याण विभाग, पुणे व जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालये, / कक्ष यांचे 
डिजीटायजेशन व ऑनलाईन सर्व्हीसेस प्रणाळी “महासैनिक मित्र” अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ५ कार्यालयाचे 
संगणकीकरण करण्यास व त्यासाठी येणाऱ्या प्रस्तावित रु.८८,५८,०००/ (अठ्ठुयाऐंशी लाख अटठ्ठावन्न हजार फक्त) 
इतक्या रक्कमेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. या बाबींवरील होणारा खर्च मागणी क्रमांक ए-५ “२२३५ ” सामाजिक सुरक्षा व कल्याण २०० इतर 
कार्यक्रम, (००) (०२) जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालये (२२३५-००४२) १७ संगणक खर्च योजनेतर या 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. तसचे उर्वरित कार्यालयांसाठी संगणक 
प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी टप्याटप्याने अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

३. सदरची रक्‍कम आहरण व सवितरण करण्यासाठी संचालक, सैनिक कल्याण विभाग,पुणे यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. तसेच वरील लेखाशिर्षाचे /योजनेत्तर खर्चाचे, खर्च मेळ, व विहित नमुन्यातील उपयोगिता/ 
पूर्णत्वाचे WATTS (Utilization and Completion Certificate) याची माहिती वेळोवेळी या विभागास तसेच वित्त 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.८३/२८ 


विभाग व महालेखापाल कार्यालय यांना देणे, याची जबाबदारी या लेखाशिर्षाचे नियंत्रक अधिकारी या नात्याने 
संचालक, सैनिक कल्याण विभाग,पुणे यांची राहिल. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौसं-२६१/ अर्थ-१४, दिनांक २४/०८/२०१८ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन व महाराष्ट्र वित्तीय नियमावळी शासन निर्णय क्रमांक विअप्र २०१३/ 
प्र. क्र.३०/२०१६/विनियम भाग- 2, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, अ.क्र. ४ मधील परिच्छेद क्रमांक २७(२) मधील 
प्रशासकीय विभागास दिलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

षु. सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१८१०१२१४३३२९१८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


18782eb54 


Kishor 
Mahadeo 0000011000 
INumber=032a6acbfd529d66dd76e26eab1 
4b28c6dd07d2f776e529b44ba2cb45324c503, 
Jakate thor Me 


(कि. म. जकाते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/ खाजगी सचिव. 
३. मा. मंत्री (मा.सै.क) यांचे स्वीय सहय्यक 
४. मा.राज्यमंत्री (मा.सै.क.) यांचे स्वीय सहाय्यक 
५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२, 

, संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पणे , (५ प्रती) 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
qo, सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई ३२, 
११. वित्त विभाग (व्यय ४) ( अर्थसंकल्प- १४) मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
१२. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन २५ मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१३. निवड नस्ती (२ प्रती), 
१४. संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


